ग्रामपंचायत,कंत्राटदार व कार्यकारी 
अभियंता यांची संयुक्त बैठक दर 
महिन्याच्या 3201 शनिवारी ग्रामपंचायत 
कार्यालयात ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जस्वप्र-०६१९ / प्र. क्र. १११ / पापु-११ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २५ जुले, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


जलस्वराज्य - २ व इतर कार्यक्रमांतर्गत निवड केलेल्या गावांच्या पाणी पुरवठा योजनांची 


अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किंवा जिल्हा परिषद मार्फत करण्यात येत आहे. 


योजनांची कामे उशिरा होण्याचे कारण म्हणजे काही कंत्राटदारांची काम करण्याची निष्क्रीयता, 


ग्रामपंचायतीकडून असहकार्य, स्थानिक पातळीवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण / जिल्हा परिषद 


यांचेकडून योजनेच्या कामाबाबत पुरेसा पाठपुरावा न होणे इत्यादी बाबी आढळून आलेल्या 


आहेत. यामध्ये या तीनही संस्थांची एकत्र बैठक होवून योजनेची कामे पूर्ण Hall होतील, याबाबत 


चर्चा करण्याचा अभाव दिसून येतो. याकरिता योजनेच्या स्थानिक अडचणी, कंत्राटदारांच्या 


अडचणी व इतर काही अनुषांगिक बाबी त्वरित निकाली काढण्याकरीता संबंधित 


ग्रामपंचायतीमध्ये या तीनही यंत्रणांची बैठक बोळविण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. त्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये बैठक 


घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे आदेशा देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक : 


विविध कार्यक्रमांतर्गत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या 


ग्रामपंचायतीमध्ये योजनेवरील संबंधित कार्यकारी अभियंता, कंत्राटदार व ग्रामपंचायत यांची एक 


संयुक्‍त बैठक प्रत्येक महिन्याच्या ३ र्‍या शनिवारी त्या त्या जिल्ह्यातील कोणत्याही एका, शक्‍य तो 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जस्वप्र-०६१९ / प्र. क्र. १११ / पापु-११, दि. २५ जुळे, २०१९ 


जेथे काम जास्त रखडले आहेत अशा ग्रामपंचायत कार्यालयात बोलविण्यात यावी. सदर बैठकीचे 


आयोजन संबंधित कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण / जिल्हा परिषद यांनी करावे. 


सदर बैठकीमध्ये योजनेची कामे पूर्ण करुन योजना हस्तांतर करेपर्यंतच्या कामाविषयी, 


अडीअडचणी तसेच इतर काही अनुषंगिक बाबी विषयी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात यावा. सदर 


बैठकीचे इतिवृत्त तयार करुन ते शासनास सादर करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥चव85॥॥89.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७२५१५१५४६६४२८ असा 


आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by 
J AYA NT JAYANT VASANT 
VASANT — wan 
Date: 2019.07.25 
WA N | 17:19:10 --05'30' 
(जयंत वाणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 


५. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे, औरंगाबाद, कोंकण, नाशिक, नागपूर, 
अमरावती. 


६. प्रकल्प व्यवस्थापक, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, सी.बी.डी. बेलापूर, 
नवी मुंबई. 
७. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सर्व. 


८. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद, सर्व. 


९. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व स्व.), जिल्हा परिषद, सर्व. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


